कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या 
सुधारीकरणास वआधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती 
कंपनी मर्यादित यांना प्राप्त झालेल्या अनुदान 
रक्कमेच्या समायोजनाबाबत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१७/प्र.क्र.--११२/(३)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- : ३१ मार्च ,२०१८ 


संदर्भ -: १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, दि. १८/४/२०१७ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
दि. ०८ ऑगस्ट, २०१७ 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि. ०६ फेब्रुवारी २०१८ 
५) महानिर्मिती कंपनीचे पत्र क्र. DOF/MSPGCL/GOM/No. १४७०५, दि. १५.१२.२०१७ 
प्रस्तावना : - 


कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ (सुधारीकरण व आधुनिकीकरण) जागतिक बँकेच्या 


सहकार्याने उभारण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता रु.१४.३६ कोटी 


इतक्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आळी आहे. जागतिक बँकेकडून सन २०१७-१८ मध्ये अनुदान 


स्वरुपात रु.४८,४१,००० /- रुपये)अठ्ठेचाळीस लाख एकेचाळीस हजार फक्‍त (इतकी रक्कम राज्याच्या 


एकत्रित निधित जमा झाली आहे. राज्याच्या एकत्रित निधित जमा झालेली रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी युनिट क्र. ६ (आधुनिकीकरण व नुतनीकरण) प्रकल्पास केंद्र 


शासनाच्या पुढाकाराने जागतिक बँकेकडून मंजूर झालेल्या अनुदानापैकी सन २०१७-१८ मध्ये 


शासनाच्या खात्यात जमा झालेली अनुदानाची रक्‍कम रु.४८,४१,०००/- (रुपये अठ्ठेचाळीस लाख 


एकेचाळीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वे मंजूर करण्यात आलेली कर्जाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 


आली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१७/प्र.क्र.--११२/(३)/ऊर्जा-३ 


३. वरील बाबींचा खर्च “मागणी क्र. के-६ २८०१ वीज,०५ पारेषण व वितरण,१९९ अशासकीय 


संस्थाना सहाय्य,(००),(००) (०१) एमएसपीजीसीएल ला कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र.६ च्या 


नुतनीकरणासाठी व आधुनिकीकरणासाठी सहाय (२८०१२८७६)३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या 


लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकावा व तो सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदी मधून 


समायोजित करण्यात यावा. 


४. वरील मंजूर झालेली अनुदानाची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादीत यांना 


रोख न देता खाली दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून जलसंपदा विभागाच्या शासनास येणे 


असलेल्या भाडेपट्टीच्या रक्‍कमेपोटी वसूल करण्यात यावी आणि खाली नमूद केलेल्या जमालेखा 


शिर्षाखाळी समायोजनेद्वारे समायोजित करण्यात यावी. 


अ.क्र तपशिल रक्‍कम रुपये जमालेखाशिर्ष 

ह , वितीय वर्ष २०१७-१८ या वर्षातील जागतिक | ४८,४१,०००/- | ०८०१ वीज २२ इतर जमा रक्कमा २२ (०१) इतर 
बँकेच्या अनुदानाच्या रकमेच्या पोटी जमा रक्कमा महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाकडून 
समायोजित करावयाची रक्‍कम येणारी भाडेपट्टीची रक्‍कम (०८०१०१६३) 
एकूण ४८,४१,०००/- 


५. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांच्या अखत्यारीत व अधिकारात करण्यात 


येत असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 


६. सदर देयकाच्या समायोजनासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव श्री वि.म 


ऱाजुरकर व नियंत्रण अधिकारी म्हणुन श्री अ.मा. आत्राम यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


७. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०१७/ परिपत्रक क्र. अर्थसंकल्प, २०१७/ प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. 


१८.०४.२०१७ मधील परिच्छेद ७ ते १८ या परिच्छेदांची पूर्तता होत आहे व परिशिष्ट मधील सर्व १ ते १० 


अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच दि. ०६.०२.२०१८ च्या परिपत्रकातील 


परिच्छेद क्र.२ नुसार या लेखाशिर्षाखाली होणारा खर्च ८०% च्या मर्यादेत आहे. 


८. वित्त विभागाच्या दि. १८.०४.२०१७ च्या परिपत्रकान्वये मासिक विवरण पत्रानुसारचा निधी जून ते 
डिसेंबर या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा दिली आहे. सदर परिपत्रकान्वे निधी 


वितरणाचे अधिकार प्रशासकीय विभागास देण्यात आले आहेत त्यास अनुसरुन सदर निधी वितरीत 


करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१७/प्र.क्र.--११२/(३)/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३३१२०३१४९००१० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd -: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Vilas Mahad 
=IN, 0: 


1 DN: c=lI 

Vilas Mahadeorao = 
७ b76ea2595df0495 1b4, 

Rajurkar ला 


Date: 2018.03.31 20:32:01 +05'30' 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


sjurkar 
arashtra, ou=Industry Energy 
ment, ICode=400032, Mahi hi 

ac86099a320f3e14bf842 1ee9d2b48e344470 


१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं. मर्या. प्रकाहगड, 
वांद्रे,मुंबई- ५१ 

२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विदयुत सुत्रधारी कंपनी मर्यादित, 
हाँगकाँग बिल्डींग , ४ था मजला.एम ,जी,रोड . फोर्ट, मुंबई-२३ 

3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 

४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, विधानभवन, मुंबई 

उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मुख्य अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालय जल विद्युत प्रकल्प, एच.एस.बी.सी. इमारत, चौथा 

मजला, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई ४००० ०१ 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

११) वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२ 

१२) निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


o~ 


पु 


-८४) 


&. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


SS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


